at व सांख्यिकी संचालनालयातील 
“सहसंचालक, गट-अ” या संवर्गातील 
पदावर पदोन्नतीने दिलेली नियुक्ती 
नाकारल्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदोनि-११२२/प्र.क्र. ४१ /का. १४२७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:-१३/०४/२०२३ 
संदर्भ - १) नियोजन विभागाचे समक्रमांकीत आदेशा दिनांक २९/११/२०२२. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही १०८७/ ११३१/प्र.क.११-८९/ 
बारा, दिनांक ३०/०४/१९९१. 


३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. वेतन-११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दिनांक ०१/०४/२०१०. 


शासन आदेश :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील “उपसंचालक, गट-अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांना “सहसंचालक, गट-अ” संवर्गात 
पदोन्नती देण्यात आली आहे. सदर आदेशामधीळ खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती 
नाकारली असल्याने संदर्भ क्र. २ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार त्यांचे नांव पदोन्नती आदेशातून रद्द करण्यात येत आहेत :- 


उपसंचालकाचे नांव पदोन्नतीपूर्वीची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना शेरा 
पदस्थापना 


श्रीमती वर्षा भाकरे जिल्हा नियोजन | सहसंचालक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व ats | पदोन्नती 
अधिकारी, जिल्हा | विकास प्राधिकरण, मुंबई नाकारली 
नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, अमरावती 


२. उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारली असल्याने जर त्यांना 
आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात आला असेल तर वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. वेतन- 
११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१० मधील तरतूदीनुसार उचित कार्यवाही अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांचे स्तरावरुन करण्यात यावी. 


३. सदर Sea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१३१६०१५२१८१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


PRAKASH : 
BABANRAO GHADGE = 


(प्र. ब. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


शासन आदेडा HATH: पदोनि-११२२/प्र.क्र. ४१/का. १४२७ 


३. मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

५. आयुक्त, विभागीय आयुकत कार्यालय, अमरावती. 

जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती. 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का.१२), मंत्रालय, मुंबई. 

सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक 

कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती. 

१०. उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण भवन, नवी 
मुंबई/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती. 

११. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुख्य कार्यालय, मुंबई. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, अमरावती. 

१३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. संबंधित अधिकारी (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत) 

१५. निवडनस्ती (का. १४२७. 


“0 (२ SG © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


